सन 2022-23 करिता प्रशासकीय इमारतीचे 
बांधकाम (४४०६-००२६) या योजनेंतर्गत निधी वितरण 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१८४/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २९ मार्च, २०२३ 


१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ०४ एप्रिल, २०२२ 

२. प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष- 
१/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.२/२०२२-२३/४०, दिनांक २२.०४.२०२२ 

३. प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष- 
१/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.२/२०२२-२३/१४०, दिनांक १०.०६.२०२२ 

४. प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष- 
१/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.२/२०२२-२३/९५, दिनांक २५.०५.२०२२ 

५. प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष- 
१/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.२/२०२२-२३/३२०, दिनांक २०.०९.२०२२ 

६. प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष- 
१/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.२/२०२२-२३/४२१, दिनांक ११.११.२०२२ 

७. प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष- 
१/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.२/२०२२-२३/५२१, दिनांक १३.१२.२०२२ 

८. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१८४/फ-९, दि.१५.११.२०२२ 

९. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१८४/फ-९, दि.१६.१२.२०२२ 

१०. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१८४/फ-९, दि.१५.०१.२०२३ 

११. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. १६ मार्च, २०२३ 


प्रस्तावना :- 

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम (४४०६-००२६) या 
लेखाशिर्षाअंतर्गत ५०-इतर खर्च रु.४२०.०० लक्ष व ५३-मोठी बांधकामे रु.३७८०.०० लक्ष असे एकूण रु.४२००.०० 
लक्ष नियतव्यय मंजूर व अर्थसंकल्पित आहे. संदर्भ क्र.८,९ व १० च्या शासन निर्णयान्वये ५०-इतर खर्च अंतर्गत 
रु.२५२.०० लक्ष व ५३-मोठी बांधकामे अंतर्गत रु.२१०६.७० लक्ष असा एकूण रु.२३५८.७० लक्ष इतका निधी 
वितरीत करण्यात आला आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.११, चे परिपत्रकान्वये सन २०२२-२३ चे सुधारित अंदाजाच्या मर्यादेत निधी 
वितरणाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली असून, अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत तरतूदींचा उर्वरित संपूर्ण निधी 
एकत्रितरित्या १००% बीम्स प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. उर्वरित ५०-इतर खर्च, ५३-मोठी बांधकामे, 
३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) व इतर उद्दिष्टाकरीता नियोजन विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी 
विकास विभाग व वित्त विभागाची मान्यता घेण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. 

सदर योजनेअंतर्गत अर्थसंकल्पित असलेल्या नियतव्ययाच्या अनुषंगाने प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचेकडून उपरोक्त संदर्भान्वये प्राप्त झालेले विविध 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१८४/फ-९ 


चालू बाब प्रस्ताव, तसेच प्रशासकीय मान्यता प्राप्त प्रस्तावास अनुदान उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचेकडून उपरोक्त 
संदर्भान्वये प्राप्त झालेले विविध चालू बाब प्रस्ताव, तसेच प्रशासकीय मान्यता प्राप्त प्रस्ताव व वित्त विभागाचे संदर्भ 
क्र.११ येथील परिपत्रक विचारात घेता, प्रस्तावातंर्गत मागणी लक्षात घेऊन, सन 2022-23 या वित्तीय वर्षात 
प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम (४४०६-००२६) या योजनेतून खालील तपशीलात दर्शविण्यात आलेल्या 
कामांकरीता ५०-इतर खर्च अंतर्गत रु.१६८.०० लक्ष व ५३-मोठी बांधकामे अंतर्गत रु.१६७३.३० लक्ष असा एकूण 
रु.१८४१.३० लक्ष इतका निधी खालील अटी व aca अधिन राहून वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे:- 


अ.क्र वृत्त कामाचा तपशिल वितरीत करावयाची 
रक्‍कम (रु.लाखात) 
| मुख्य वनसंरक्षक (प्रा) | नांदेड येथे नवीन वनभवन इमारतीचे ५७४.३४ 
औरंगाबाद बांधकाम करणे 
२ वनसंरक्षक (प्रा.) धुळे धुळे वन विभागासाठी वनभवन प्रशासकोय २६६.९६ 
इमारतीत विद्युतीकरण करणे 
३ अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक । चंद्रपूर येथे ताडोबा भवन इमारत बांधकाम १०००.०० 
(वन्यजीव), पूर्व नागपूर करणे 
एकूण:- १८४१.३० 
अटी व शर्ती: 


१. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), 
महाराष्ट्र राज्य, नागपूर हे राहतील. त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. 

२. उपरोक्त खर्च विहीत कार्यपध्दतीनुसार तसेच अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध मासिक निधी 
प्रवाहानुसार खर्च करण्यात यावा. यामध्ये कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार नाही याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 

३. सदर योजनांतर्गत प्रस्तावित कार्यबाबींना आवश्‍यकतेनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी तांत्रिक व प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान केलेली आहे याची खातरजमा झाल्यानंतरच सदर कार्यबाबींवर निधी खर्ची टाकण्यात यावा. 

४. नियंत्रक अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात येते की, एकूण वितरीत केलेल्या/करण्यात येणाऱ्या तरतूदीपेक्षा 
कोणत्याही परिस्थितीत अतिरिक्त खर्च होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 

५. सदर तरतूद खर्च करतांना वित्त विभागाने वेळो वेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करावे. 

६. अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च 
करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील 
तरतूदी व सर्व अटी/शर्तीचे पालन करावे. 

७. सदर आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये मंजूर व वितरीत अनुदानाच्या मर्यादेत खर्च सिमित ठेवावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१८४/फ-९ 


८. सदरहू मंजूर करण्यात आलेले अनुदान संबंधित कोषागारातून काढून घेतल्यानंतर काढण्यात आलेली 
रक्‍कम महालेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच शिर्षाखाली नोंदली गेली आहे किंवा नाही याची 
खात्री करुन घ्यावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 

९. संस्थेने मागील वर्षाकरिता त्यांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या अनुदानाच्या विनियोगाबाबतचे प्रमाणपत्र 
शासनास तसेच महालेखापालांना तात्काळ सादर करावे. त्याचप्रमाणे, आता वितरित करण्यात येत 
असलेल्या अनुदानाचे तपशिलवार देयक व विनियोग प्रमाणपत्र देखिल (Utilization Certificate) 
महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-२ नागपूर व शासनाला तातडीने सादर करावे. 

१०. उपरोक्‍त अनुदानामधून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार महालेखापाल, 
महाराष्ट्र-२, नागपूर यांना राहतील व त्याकरीता सदर संस्था त्यांना संपूर्ण सुविधा उपलब्ध करुन देईल. 

११. सदर खर्च वित्त विभागाच्या दिनांक ०४.०४.२०२२ रोजीचे परिपत्रक व दिनांक ०५.०४.२०२२ च्या अर्ध 
शासकीय पत्रातील अटींची पूर्तता होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

१२. सदर मंजूरीस शासन निर्णय क्रमांक एमएससी-२०११/प्र.क्र. १७८/फ-५, दिनांक ३०.९.२०११ च्या 
परिशिष्टात नमुद केलेल्या अटी व शर्ती बंधनकारक असतील. 

१३. सदरहू कामे करतांना वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० अंतर्गत तरतूदी तसेच प्रचलित कायदे व नियम 
मधील तरतूदींचा भंग होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

१४. सदर इमारतींची बांधकामे शासनाने प्रमाणित केलेल्या मपादंडानुसार व नियमाप्रमाणे केळी जातील 
याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त खर्च मागणी क्रमांक सी-१०, प्रधान लेखाशिर्ष ४४०६, वनीकरण व वन्यजीवन यावरील भांडवली 
खर्च, राज्य योजना अंतर्गत योजना, (०१) वनीकरण, ०७० दळणवळण व इमारती, (००) (०२) वनातील इमारती 
बांधकाम (४४०६ ००२६) या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यांत यावा. 


सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.९२/१४७५, दिनांक 24.03.2023 व वित्त 
विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१५०/व्यय-१०, दिनांक २९.०३.२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीने व वित्त विभागाच्या 
दिनांक १६.०३.२०२३ चे परिपत्रक तसेच वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र/ २०१३/प्र.क्र.३०/ २०१३/ 
विनिमय, भाग-२, दिनांक १७.४.२०१५ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२९१९५६०२२११९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by PINGALE BHANUDAS NARAYAN 
IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, REVENUE 


P | N GALE B HA N U DAS AND FOREST DEPARTMENT, 
2.5.4.20=cd9b7c852f0681 5dc1 Sbaee9beaa952cb59250169fcb3d 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, प 
NARAYAN seria INumber=6025E577A0EES4FAEDSD6081093ASE1F8E2B151 
25A14DDE66E1EA3AFASBC2CFS, cn=PINGALE BHANUDAS 
NARAYAN 
Date: 2023.04.05 18:56:58 +05'30' 


(भा. ना. पिंगळे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 
प्रत :- 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१८४/फ-९ 


२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), नागपूर 


४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पूर्व नागपूर 


. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा, औरंगाबाद 

. वनसंरक्षक (प्रा) धुळे 

. वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर 

. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
र. 


वित्त विभाग, व्यय-१० कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


१०.नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११.कार्यासन अधिकारी, फ-२/ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१२.कार्यासन फ-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


